वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे आरोग्य रत्न 
पुरस्कार - सन २०२२-२३ 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः आयईसी- २०२२/प्र.क्र.२२०/आरोग्य- 3 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक : १० नोव्हेंबर, २०२२. 


वाचा : 
१) शासन निर्णय,सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र. संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.१४७/आरोग्य-३, 
दि.१७.०९.२०१९. 
२) उपसंचालक, आरोग्य सेवा, राज्य आरोग्य शिक्षण व संपर्क विभाग, पुणे यांचे पत्र 
क्र.उपसंआसे/राआशिवसंवि/ प्रदर्शन कक्ष/वं. बाळासाहेब आ.रत्न.पु.यो/२२५२/२०२२ , 
दि. ०६.१०.२०२२. 


राज्यातील माता व बाल मृत्यूचे प्रमाण कमी करणे, प्रजनन व बाळ आरोग्य विषयी सेवा अधिक 


प्रभावीपणे देणे, कुटुंब कल्याण उपक्रमांची Bada अंमलबजावणी करणे आणि लोकसहभागातून 


विविध आरोग्य कार्यक्रम यशस्वी करणे, घटकांकरीता संदर्भ अ.क्र.१ येथील शासन निर्णयानुसार 


“वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे आरोग्य-रत्न पुरस्कार” देण्यास मान्यता देण्यात आळी आहे. उपरोक्त 


संदर्भाधीन अ.क्र.२ येथील उपसंचाळक, आरोग्य सेवा, राज्य आरोग्य शिक्षण व संपर्क विभाग, पुणे यांनी 


२०२२-२३ या वर्षामध्ये सदर डॉ.आनंदीबाई जोशी गौरव पुरस्कार योजनेसाठी मंजूर अनुदानातून घेता 


सन २०२२-२३ या वर्षासाठी वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे आरोग्य रत्न पुरस्कार योजना राबविण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. सदर पुरस्कार योजना राबविण्याकरीता योजनेचे निश्चित स्वरुप, 


आराखडा व अनुदान इत्यादी बाबीबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आयईसी - २०२२/प्र.क्र.२२०/आरोग्य-२ 


शासन निर्णय : 
वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे आरोग्य रत्न पुरस्कार योजना सन २०२२-२३ राज्यात 


खालीलप्रमाणे राबविण्यास व त्याकरीता रुपये १५.०० लाख इतक्या अंदाजित खर्चास प्रशासकीय 


मान्यता देण्यात येत आहे. याबाबतचा TIS पुढीलप्रमाणे आहे. 
अपेक्षित खर्च 


पुरस्कार योजनेचे निकष व नियम याची माहिती देण्याकरीता व्यापक २,५०,०००.०० 
वृतपत्र जाहिरात 


सन्मान चिन्ह , प्रहास्तिपत्रक छपाइ व पुरस्कार वितरण समारंभ 
आयोजन व्हिडीओ शुटींग बँकडॉप निमंत्रण पत्रिका छायाचित्रण 


करक 


२. वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे आरोग्य रत्न पुरस्कार योजना सन २०२२-२३ वर्षासाठी पुढीलप्रमाणे 


पुरस्कारांचे वितरण करण्यात येईल. 


अ.क्र. | पुरस्कार देण्यात येणारी संस्था | एकूण पुरस्काराची | पुरस्काराची एकूण 
किंवा व्यक्‍ती पुरस्कार रक्‍कम रक्‍कम 
(रुपये) (रुपये) 
आरोग्य क्षेत्रात उत्कृष्ट काम १,००,०००/- १,००,०००/- 
१ करणारी स्वयंसेवी संस्था 
(NGO) 
आरोग्य क्षेत्रात उत्कृष्ट काम ३ १,००,०००/- ३,००,०००/- 
२ | करणारे डॉक्टर 
आरोग्य क्षेत्रात उत्कृष्ट वार्ताकन | १,००,०००/- १,००,०००/- 
२ | करणारे पत्रकार 
आरोग्य क्षेत्रात उत्कृष्ट काम ५ १,००,०००/- ५,००,०००/- 
४ | eo oat 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयईसी - २०२२/प्र.क्र.२२०/आरोग्य-२ 


३. वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे आरोग्य रत्न पुरस्काराचे सन २०२२-२३ या वर्षातील योजनेचे 


नियोजन व वेळापत्रक उप संचालक, आरोग्य सेवा, राज्य आरोग्य शिक्षण व संपर्क विभाग, पुणे यांनी 


संचालक, आरोग्य सेवा,पुणे यांच्या सल्ल्याने करावे. पुरस्कार वितरणाचा कार्यक्रम वंदनीय बाळासाहेब 


ठाकरे यांच्या जन्मदिनी (२३ जानेवारी) आयोजित करता येईल, याप्रमाणे नियोजन करुन नियोजित 


वेळापत्रकानुसर कार्यवाही करण्याची जबाबदारी संचालक, आरोग्य सेवा, पुणे यांच्यावर निश्चित 


करण्यात येत आहे. तसेच सदर पुरस्कार योजनेची अंमलबजावणी संदर्भ क्रमांक-१ येथील दि. १७ 


सप्टेंबर,२०१९ च्या शासन निर्णयामधील नमूद कार्यपध्दतीनुसार करण्यात यावी. 


४. सदर प्रस्तावावरील खर्च मागणी क्रमांक- आर-१, मुख्यलेखाशिर्ष "२२३५- सामाजिक सुरक्षा व 


कल्याण, १०३- महिला कल्याण, (०१) महिला कल्याण योजना (राज्य योजनांतर्गत योजना), (०१)(०१) 


डॉ.आनंदीबाई जोशी गौरव पुरस्कार (२२३५ ३१८६), ५०- इतर खर्च" यालेखाशिर्षाखाळी सन २०२२- 


२३ या वर्षाकरीता मंजूर असलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


५. सदर रक्कम उपसंचालक, आरोग्य सेवा, राज्य आरोग्य शिक्षण व संपर्क विभाग, पुणे यांच्या 


अधिनस्त आहे. त्यांनी आवश्‍यक कार्यवाही शासनाची विहित पध्दती अनुसरुन करावी. 


६. सन २०२२-२३ या वर्षात डॉ.आनंदीबाई जोशी पुरस्कार प्राप्त व्यक्तीचा वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे 


आरोग्य रत्न पुरस्कारासाठी विचार करण्यात येणार नाही. 


७. सदर शासन निर्णय, शासन निर्णय,वित्त विभाग क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम 


भाग-२, दि.१७.४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका,१९७८,भाग 


पहिला, उपविभाग-तीन मधील अ.क्र.४,नियम क्र.२७(२) अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात 


आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयईसी - २०२२/प्र.क्र.२२०/आरोग्य->३ 


८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२११०२११५९५४६५१७ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani 
Dinesh Kadam Patil 


Ro S h a Nn | DN: c=IN, o=Government Of 


Maharashtra, ou=Public Health 
Department, postalCode=400032, 


D | Nn e ५ h st=Maharashtra, 


2.5.4.20=685cbbb5899027ea29d4 
4ae02d12f2c1313143ad8376755d 


Ka d a mM p a t i | 0e815a1eb20fd0ce, cn=Roshani 


( Vie aa पुरळ ९०० +05'30' 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 


महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
आयुक्त, कुटुंब कल्याण तथा संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान,मुंबई 
संचाळक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

संचाळक, आरोग्य सेवा, पुणे. 

उप संचालक, राज्य आरोग्य शिक्षण व संपर्क विभाग, पुणे. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

वित्त विभाग (कोषागारे/ प्रशासन 4), मंत्रालय, मुंबई. 

. कक्ष अधिकारी, सार्वजनिक आरोग्य विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती (कार्यासन आरोग्य-३). 


Cc WwW A -5 


o~ 
«> 
. 


eo ne G&G -€ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


